शासन निर्णय दि.१५.६.२०१९ अन्वये 
हस्तांतरीत/स्थलांतरीत झालेल्या परंतु 
अद्याप सुरु न झालेल्या ५ दिव्यांगांच्या 
विशेष शाळा/प्रशिक्षण केंद्राचे हस्तांतरण व 
स्थलांतरण रद्द करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक इडीडी २०२०/प्र.क्र.४८/दि.क.१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२१. 


वाचा :- १) शानस निर्णय क्र.इडीडी २०१९/प्र.क्र.१६६/अ.क.१, दि.१५ जून, २०१९. 
२) शानस निर्णय क्र.इडीडी २०१९/प्र.क्र.१६२/अ.क.१, दि.१५ जून, २०१९. 
३) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्रदिकआ/प्र-सर्व/हस्त.स्थला./रद्द करणे/ 
२०२०-२१/१४९२, दि.२.७.२०२०. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील विशेष शाळा/कर्मशाळांबाबत असलेली विषमता दूर करण्यासाठी व दिव्यांग 
बालकांची शैक्षणिक गैरसोय टाळयाकरीता राज्याचे हस्तांतरण-स्थलांतरण धोरणातील तरतूदीस 
अनुसरुन राज्यस्तरीय समितीने दि.२५.२.२०१९ रोजीच्या बैठकीत केलेल्या शिफारशीनुसार बंद 
पडलेल्या GAS ५ शाळा/कर्मशाळांचा हस्तांतर/स्थलांतर करण्यासाठी निर्गमित Hest शासन 
निर्णय क्र.इडीडी २०१९/प्र.क्र.१६६/अ.क.१, दि.१६ जून, २०१९ व झासन निर्णय क्र.इडीडी 
२०१९/प्र.क्र.१६२/अ.क.१, दि.१६ जून, २०१९ हे या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहेत. 


अ.क. | बंद पडलेली शाळा/प्रशिक्षण केंद्र | हस्तांतरीत व स्थलांतरीत करण्यात मूळ प्रवर्ग 


आलेली संस्था व ठिकाण आणि शासन 
निर्णयानुसार 
बदल झालेला 
प्रवर्ग 
॥। अक्षर विकास शिक्षण संस्था, | स्वामी माधवानंद शिक्षण संस्था, | अस्थिव्यंग 


औरंगाबाद संचलीत हिराजीबाबा | देऊळगांव, ता. अर्जुनी मोरगांव, जि. 
अस्थीव्यंग निवासी विद्यालय, | गोंदीया. 


कन्नड, जि.औरंगाबाद ठिकाण- चामोर्शी, ता. चामोशी, 
जि.गडचिरोली 
२ के.भास्करराव शिंगणे मूकबधीर | जागृती शेतकरी बहुउद्देशीय मित्रमंडळ, | मूकबधीर 
विद्यालय, लोणार, ता.लोणार, | कवठा, ता.रिसोड, जि.वाशिम. 
जि.बुलढाणा ठिकाण-कवठा, ता.रिसोड, जि.वाशिम. 
३ अपंग कल्याण केंद्र, आणे, । योगेश्वर बहु.शिक्षण संस्था, नारीरोड, | अस्थिव्यंग 
ता.जुन्नर, जि.पुणे संचलीत | नागपूर. शा.नि.नुसार 


भाऊसाहेब बोरा निवासी अपंग । ठिकाण-गोंदीया ग्रामीण, ता.जि.गोंदीया | मतीमंद 
विद्यालय, आणे, ता.जुन्नर, जि.पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः SET २०२०/प्र.क्र.४८/दि.क.१ 


४ मंगलदास अस्थिव्यंग मराठी | सावित्रीबाई फुले बहु.शिक्षण संस्था, | अस्थिव्यंग 
निवासी शाळा, जि.सोलापूर कोहमारा, जि.गोंदीया. शा.नि.नुसार 
ठिकाण- देवरी, ता.जि. गोंदीया मतीमंद 
षु जगदंबा बहु.शिक्षण संस्था, वर्धा | स्व.उज्वलाबाई कोटंबकर ग्रामीण | मूकबधीर 
संचलीत कै.बी.गुंडेवार मुकबधीर | विकास संस्था, कोटंबा, 
निवासी विद्यालय, हिंगणघाट, | ता.सेलू,जि.वर्धा. 
जि.वर्धा ठिकाण-वर्धा, ता.जि.वर्धा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०३१७१२४१५५९८२२ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DINESH RAMCHANDRA © 


DINGLE = 
( दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.मंत्री (सा.न्या.) यांचे खजागी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे. 

प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, औरंगाबाद, पुणे, नागपूर, अमरावती 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद, गोंदीया, बुलढाणा, वाशिम, पुणे, नागपूर, 

सोलापूर, वर्धा. 

७) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद, गोंदीया, बुलढाणा, वाशिम, पुणे, 

नागपूर, सोलापूर, वर्धा. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, गोंदीया, बुलढाणा, वाशिम, पुणे, नागपूर, सोलापूर, वर्धा. 

१०) अध्यक्ष, अक्षर विकास शिक्षण संस्था, औरंगाबाद 

११) अध्यक्ष, स्वामी माधवानंद शिक्षण संस्था, देऊळगांव, ता. अर्जुनी मोरगांव, जि. गोंदीया. 

१२) अध्यक्ष, के.भास्करराव शिंगणे मूकबधीर विद्यालय, लोणार, ता.लोणार, जि.बुलढाणा 

१३) अध्यक्ष, जागृती शहोतकरी बहुउद्देशीय मित्रमंडळ, कवठा, ता.रिसोड, जि.वाशिम. 

१४) अध्यक्ष, अपंग कल्याण केंद्र, आणे, ता.जुन्नर, जि.पुणे 

१५) अध्यक्ष, योगेश्वर बहु.शिक्षण संस्था, नारीरोड, नागपूर. 

१६) अध्यक्ष, मंगलदास अस्थिव्यंग मराठी निवासी शाळा, जि.सोलापूर 

१७) अध्यक्ष, सावित्रीबाई फुले बहु.शिक्षण संस्था, कोहमारा, जि.गोंदीया. 

१८) अध्यक्ष, जगदंबा बहु.शिक्षण संस्था, वर्धा संचलीत कै.बी.गुंडेवार मुकबधीर निवासी विद्यालय, 
हिंगणघाट, जि.वर्धा 

१९) अध्यक्ष, स्व.उज्वलाबाई कोटंबकर ग्रामीण विकास संस्था, कोटंबा, ता.सेळू,जि.वर्धा. 

२०) निवडनस्ती, दिव्यांग कल्याण-१ 


KKKKK 


पृष्ठ २ पैकी 2 


